- कारागृहाच्या शेतीचे आधुनिकीकरण करण्याकरिता 
.. लागणारी साथन सामुग्री खरेदी करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
- गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-एमएजे-०१९०/४/प्र.क्र.४६/पीआरएस-२. 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. विनांक :- १५ नोव्हेंबर २०००. 
वाचांः- १) वित्त बिभाग,झासन निर्णय, क्रमांक-विअप्र-१९०९२/प्र.क्र.१९३/९२/विनियम, 
दिनांक १.६.१९९२. 
२) कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक-शेती/ 
तांत्रिक/वायो/१९९९-२०००/क.९, दिनांक ८.७.९९. 


शासन निर्णयः- कारागृह महानिरीक्षक,महारांष्ट्र राज्य,पुणे यांती कारागृहाच्या शेतीचे 

' . आधुनिकीकरण करण्याकरीता “लागणारी ' साधनसामुग्री खरेदी करण्यासाठी येणारा खर्च 
रु.३८-५५०००/-लक्षला प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताब शासनास सादर केलेला आहे 
ब या प्रस्तावास मान्यता देणेबाबत शासनास विनंती केली आहे. कारागृह महानिरीक्षक यांनी 
बरील प्रस्तावामध्ये रु.१४/-लाख खर्चाचा शेळोमेंढी पालन प्रकल्पाचा समावेश केला होता. 
तथापि हा प्रस्ताव स्वतंत्ररित्या मंजूर करता येईल. म्हणून एकत्रीत प्रस्तावातून तो बगळण्यात 
आला आहे. - ee 
२. कारागृहाच्या. शेतीचे आधुनिकीकरण करण्याकरीता लागणारी साधनसामुग्री खरेदी 
करण्यासाठी प्रशासकौय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताब कांही काळ शासनाच्या विचाराधीन होता. 

यावर शासनाने विचार करुन कारागृह महानिरीक्षक यांनी शासनास प्रशासकीय मान्यतेसाठी 

सादर केलेल्या प्रस्तावातील शेळी मेंढी पालन..प्रकल्प वगळून इतर सर्व प्रस्तावासाठी येणा-या 
₹.२४,५५०००/- (रुपये चोबीस लक्ष. पंचावन्न हजार) च्या खर्चाच्या प्रस्ताबास प्रशासकीब व 
वैत्तीय मान्यता या शासन निर्णयाद्वारे देण्यांत देत आहे. :.. 
१. यासाठी होणारा खर्च मुख्य लेखाशिर्ष "२०५६-तुरुंग-(१०१) योजनांतर्गत योजना" 
कारागृहाच्या शेतीचे आधुनिकीकरण आर्थिक वर्ष. २०००-२००१ साठी खर्ची टाकण्यांत याबा ब 
कारागृहाची शेती व उद्योगाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी मंजूर झालेल्या सन २०००-२००१ च्या 
२७९/- लक्षच्या अनुदानातून भागविण्यांत याबा. मात्र केंद्र शासनाने या ७० लक्ष तरतुदीमधील 
SR शासनाचा ५०%हिस्सा वितरीत केल्यानंतरच राज्य शासनाला ५०% इतका हिस्सा'बितरीत 
करण्यात यावा. र 

३. हा शासन निर्णय, सार्बजनिक बांधकाम विभाग, नियोजन विभाग ब वित्त विभागाचा 
अनोपचारिक संदर्भ क्रमांक-३०३८/व्यय-८, दिनांक ११.१०.२००० च्या संमतीने निर्गमित 
करण्यांत येत आहे. | 

'महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने, 


शि; ey 
(aaa ) 
- कार्यासन अश्षिकारीमहाराष्ट्र शासन,गृह विभाग 


. प्रति, 

कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र'सज्य,पुणे. 

कारागृह उपमंहानिरीक्षकः(मुख्यालय)-महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
कारागृह उपमहानिरीक्षक,मध्येवर्ती कारागृह,येरवंडा,पुणे. 
कारागृह उपमहानिरीक्षक,मध्यवती कारागृह,अमरावती. 
कारागृह उपमहानिरीक्षक,मध्यवती कारागृह,नागपूर. 
कारागृह ठपमहानिरीक्षक,मध्यंबती कारागृह, औरंगाबाद. 
कारागृह उपमहानिरोक्षक मध्यवती कारागृह,नाशिक. 
अधिक्षकजिल्हाकारागृहभंडारा. 
अधिक्षक,जिल्हा कारागृह बुलढाणा. 

अधिक्षक,जिल्हा कारागृह, परभणी. 

- 'अधिक्षकःजिल्हा कारागृह,जीड. 1. 
अधिक्षक विशेष जिल्हा कारागृहरत्नागिरी. . . 7, 
महालेखापाल,महाराष्ट्र-१,(लेखा ब अनुज्ञेयता) मुंबई. 
महालेखापाल,महाराष्ट्र-१,(लेखा परिक्षा) मुंबई 
महालेखापाल,महाराष्ट्रॅ-२ (लेखा ब अनुज्ञेयता) नागपूर, . 
महालेखापाल,महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा) नागपूर. 


(freer कोषागार अधिकारी,पुणे/अमराबती/नागपूर/औरंगाबाद/ंसांगली/भंडारा/बुलढाणा/परभणी/ 


_. नाशिकॉबीड॑रत्नागिरी. 

_ सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२) मंत्रालय,मुंबई 

नियोजन विभाग (का.१४७५) मंत्रालय,मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-८) मंत्रालय,मुंबई. 

-. अवर सचिद,गृह विभाग (बीयुडी-१) मंत्रालय,मुंबई, 
निवडनस्ती,गृह बिभाग (पीआरएस-२)  _ -. 


